महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.४८/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १६मार्च २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, जालना, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रशासकीय व निवासी 
इमारती व अंतर्गत रस्ते यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
QV २८-बी-२/ जालना-सर्व्हे-क्र.४८८/ ३५१/ २०१७, 
दिनांक १८.१२.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, जालना, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील भूमापन क्र.४८८ मधील प्रशासकीय व निवासी इमारती व अंतर्गत रस्ते 
यांच्या दुरुस्तीची पुढील कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(8 (2) (Y 
| “Providing and fixing paving blocks, rain water रु.९६,७५,१०७/- 


harvesting and UCRS drain for various office buildings at 
Police headquarters premises, S.No. 488, Jalna.” 


२ “Construction of parking shed and jogging track for रु.९४,७६,५२२/- 
Police headquarters and Servant quarters premises, S.No. 
488, Jalna.” 

3 “Construction of cement concrete road for Police रु.९९,१५,२५१/- 


headquarters premises and Servant quarters premises, 
S.No. 488, Jalna.” 


एकूण रु.२,९०,६६,८८०/- 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.३, 
जालना, यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना व पोलीस अधीक्षक, जालना, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.४८/पोल-७. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढीलप्रमाणे सुधारित केळे आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित 
अटींवर, सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9 (2 (3) 
q “Providing and fixing paving blocks, rain water  रु.९९,३६,०६७/- 


harvesting and UCRS drain for various office buildings 
at Police headquarters premises, S.No. 488, Jalna.” 


२ “Construction of parking shed and jogging track for | रु.९७,३७,८८५/- 
Police headquarters and Servant quarters premises, 
S.No. 488, Jalna.” 


3 “Construction of cement concrete road for Police  रु.९६,७३,०१२/- 
headquarters premises and Servant quarters premises, 
S.No. 488, Jalna.” 


एकूण रु.२,९३,४६,९६५ /- 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, जालना, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भूमापन क्र.४८८ 
मधील प्रशासकीय व निवासी इमारती व अंतर्गत रस्ते यांच्या दुरुस्तीची, परिच्छेद ३ मधील 
तक्त्यात निर्दिष्ट केलेली, कामे करण्यासाठी रु.२,९३,४६,९६५/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) उक्त खर्चाचे अंदाज हे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, जालना, 
यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे; 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोळीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०/इमा-२, दिनांक 
२३.०१.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३१६१८२७२५७०२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sw a p n | | G O p a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b 


Borse Since aa 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.४८/पोल-७. 


2) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 
३) पोलीस अधीक्षक, जालना. 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना सार्वजनिक बांधकाय 
Part, FATS, यांनी एुधारित केलेल्या “Recapitulation Sheet” च्याप्रतीसहा. 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना (dare गांधकाय 
Part, FATS, यांनी एुधारित केलेल्या “Recapitulation Sheet” च्याप्रतीसहा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AN 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), Hass, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७. 


an 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


